महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) मधील प्राचार्य पदाची 
दि. ०१.०१.२०२३ ते दि. ३१.१२.२०२३ 
म्हणजेच दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.१५९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक: ०३ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ : 
१शालेय शिक्षण,शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.१५९६/प्रशा-२, दि.१८.०७.२०२४. 
२)शिक्षण आयुक्तालय यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रआशिका-२०२४/आस्था अ-१०५/ज्ये.यादी 
आ.प्रा./०५१२७, दिनांक २१.०८.२०२४. 


शासन परिपत्रक:- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील प्राचार्य पदाची दिनांक 
०१.०१.२०२३ ते दिनांक ३१.१२.२०२३ म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता 
सूची संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर ज्येष्ठता सूचीसंबंधी काही आक्षेप 
असल्यास, विहित कालावधीत ते आयुक्‍त (शिक्षण) यांचेमार्फत शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात 
आल्या होत्या. 
२. सदर ज्येष्ठतासूचीवर कोणत्याही अधिकाऱ्यांने आक्षेप नोंदविलेले नाहीत. 


३. ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ च्या नियम ४ व ५ 
मधील तरतूदीनुसार जे पदोन्नत अधिकारी नियमानुसार पदोन्नत पदावर विहित मुदतीत रूजू झालेल्या 
अधिकाऱ्यांची आपापसातील ज्येष्ठता राखण्यात आली आहे. 


४. सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६ 
/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे. 

५. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध 
ठरविळे आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आळी आहे. सदर विशेष अनुज्ञा 
याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. त्यानुसार 
सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, 
या अटीच्या अधीन राहून ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.१५९/प्रशा-२ 


६. उक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
मधील प्राचार्य पदाची दिनांक ०१.०१.२०२३ ते दिनांक ३१.१२.२०२३ म्हणजेच दि.०१.०१.२०२४ 
रोजीची अंतीम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या प्रपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०३११४६०६०६२१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍ताळलयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शालेय शिक्षण विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील प्राचार्य या पदावरील अधिकार्‍यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ ते 
३१.१२.२०२३ अखेर म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची अंतीम ज्येष्ठता सूची 


फील. 


अ. जन्मतारीख सेवानिवृत्तीचा |शैक्षणिक अहंता अभिप्राय 

क्र. दिनांक 

१ ०१.०६.१९६५ |२०.१०.२००५ |सरळसेवा ।२०.१०.२००५ ।३१.०५.२०२३ ।एम.ए.एम.एड सेवानिवृत्त 
एम.फील नेट सेट 
पी.एच.डी. 

२ ०८.०८.१९६६ |२७.१०.२००५ |सरळसेवा |२७.१०.२००५ |३१.०८.२०२४ ।एम.एस.सी एम.एड 
पीएचडी 

३ श्रीमती कमलादेवी १६.०२.१९७१ |१७.१०.२००५ |सरळसेवा |१७.१०.२००५ ।२८.०२.२०२९ ।एम.एस्सी एम.एड 

श्रीधर आवटे सेट, पीएचडी 

8 डॉ.रामचंद्र तुकाराम ०१.०६.१९६६ |०७.१२.२०१२ |सरळसेवा |०७.१२.२०१२ |३१.०५.२०२४ ।एम.ए.एमएड.एमफी 
लपी.एच.डी 

षु ०५.०७.१९७३ |०७.१२.२०१२ ।पदोन्नती ।०७.१२.२०१२ [39.00.2039 |एम.ए.एमएड 

& २५.०८.१९६५ 03.08.2093 |३१.०८.२०२३ ।एम.एस्सी.एम.एड.ए |सेवानिवृत्त 
म.फील पीएचडी 

9 श्रीमती जनाबाई खुला ।१५.०५.१९६७ |०६.०४.२०१३ [Talat |०६.०४.२०१३ [39.04.2024 |एम.एस्सी.एम.एड.से |निधन 

९ श्री राजेंद्र धोडीबा अ.जा. ।१७.०७.१९७१ ।०४.०४.२०१३ ।|पदोन्नती |०४.०४.२०१३ ।३१.०७.२०२९ ।एम.एस्सी.एम.एड., 

१० श्री बळीराम गु.चौरे FG |१०.०४.१९६८ |३०.०३.२०१३ ।पदोन्नती ।३०.०३.२०१३ ।३०.०४.२०२६ ।एम.ए.एम.एड.एम. 

1011: 1. “> 
११ डॉ PART आप्पाण्णा भ.ज.( ।०८.०२.१९७४ ।१७.१०.२०१७ |सरळसेवा ।१७.१०.२०१७ |२९.०२.२०३२ ।बी.ए.बीएड नेट 
१२ १७.१०.२०१७ ।३१.१२.२०४२ ।एम.ए.एम.एड.एम. 


